शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली 
(RCMS) वरील माहितीच्या आधारे 
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ 
अंतर्गत जिल्हानिहाय इष्टांकात 
सुधारणा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः असुका-२०२१/प्र.क्र. Co / नापु-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्रमांक:- शिवाप-२०१३/प्र.क्र. २८६ /नापु-२८, दि. १७ जुले, २०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक:ःअसुका २०१३/प्र.क्र. ३१९/नापु-२२, दि. १७ डिसेंबर, २०१३ 
३) शासन निर्णय क्रमांक- असुका २०१४/प्र.क्र. ११६/नापु- २२, दि. २४ मार्च, २०१५ 
४) शासन निर्णय क्रमांक- असुका २०१६/प्र.क्र.१२५/नापु-२२, दि. १३ ऑक्टोबर, २०१६ 
) 
) 
) 
) 


५) शासन निर्णय क्रमांक- असुका २०१७/प्र.क्र.६०/नापु-२२, दि. ३ मार्च, २०१७ 
६) शासन निर्णय क्रमांक:- असुका २०१८/प्र.क्र.१/नापु-२२, दि. २१ मे, २०१८ 
७) शासन निर्णय क्रमांक- असुका २०१८/प्र.क्र.१३२/नापु-२२, दि. १६ नोव्हेंबर, २०१८ 
८) शासन पत्र क्रमांक:असुका-२०१७ /प्र.क्र. १४८/नापु-२२, दि. २१ सप्टेंबर २०१७, 
दि. २४ ऑक्टोबर, २०१७ व दि. ८ जानेवारी, २०२० 
९) शासन निर्णय क्रमांक- असुका २०१९/प्र.क्र. ४९/नापु-२२, दि. २२ फेब्रुवारी, २०१९ व 
दि. ६ जुले, २०१९. 
१०) शासन निर्णय क्रमांक- असुका २०२१/प्र.क्र.६५/नापु- २२, दि. १५ सप्टेंबर, २०२१. 
११) शासन निर्णय क्रमांक- असुका २०२१/प्र.क्र.६६/नापु- २२, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ 
फेब्रुवारी, २०१४ पासून सुरु करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी 
७६.३२ टक्के ग्रामीण (४६९.७१ लक्ष) व ४५.३४ टक्के शहरी (२३०.४५ लक्ष) अशी एकूण ७००.१६ लक्ष 
लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता प्रथमत: 
संदर्भाधीन दिनांक १७.१२.२०१३ च्या झासन निर्णयान्वये ग्रामीण व डाहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय 
लाभार्थ्याचा इष्टांक देण्यात आला होता. तद्नंतर संदर्भाधीन दिनांक २४.०३.२०१५ च्या शासन 
निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील 
लाभार्थ्याकरिता स्वतंत्र इष्टांक देण्यात आला होता. राज्यात शिधापत्रिकांच्या संगणकीकरणाची 
मोहिम राबविताना शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्यात आल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थ्यांची 


शासन निर्णय क्रमांकः असुका-२०२३/प्र.क्र.८०/ नापु-२८ 


आकडेवारी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक १३.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय 
अद्ययावत इष्टांक देण्यात आला होता. 


दिनांक १३.१०.२०१६ च्या झासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंतच्या 
शिधापत्रिकांचा समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. सदर सूचनांच्या अनुषंगाने 
क्षेत्रिय कार्यालयांकडून दिनांक ३०.९.२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या शिधापत्रिकेच्या संख्येनुसार 
दिनांक ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक देण्यात आला. तद्नंतर 
दिनांक 29.4.209¢ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
इष्टांकाची पूर्तता करण्याकरिता दिनांक ३०.४.२०१८ पर्यंतच्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांचा Garda 
करण्याबाबत सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या. 


दि. ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता केल्यानंतर आवश्‍यक 
अतिरिक्त इष्टांक तसेच इष्टांक पूर्ततेअभावी समर्पित करावयाचा इष्टांक याबाबतची माहिती 
Google Drive पर सादर करण्याबाबत सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले होते. Google Drive वर 
प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे दि. १६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय 
इष्टांकात सुधारणा करण्यात आली आहे. 


दि. १६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थ्याचा जिल्हानिहाय इष्टांक दिल्यानंतर 
दि.२२.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवडीसाठी दि. ३०.०४.२०१८ ऐवजी 
दि.१५.०२.२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारात घेण्याबाबत (Cut Off Date) निर्णय घेण्यात आला. 
तद्नंतर दि.०६.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवडीसाठी दि. ३०.०४.२०१८ ऐवजी 
दि.३०.०६.२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारात घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच 
नजीकच्या काळात दि. १५.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये यापुर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व 
Cut Off Dates रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शिधापत्रिकाधारकांकडून 
त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न व प्रत्येक सदस्यांचा आधार क्रमांक 
यासह कुटुंबातील सदस्यांची सविस्तर माहिती दर्शविणारे सुधारीत हमीपत्रदेखील भरून घेण्याच्या 
सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. 


राज्यासाठी दिलेल्या एकूण इष्टांकाची पूर्तता होत नसल्याने अंत्योदय अन्न योजना व 
प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी सदस्यांचा सुधारीत इष्टांक देण्याच्या दृष्टीने शिधापत्रिका व्यवस्थापन 
प्रणाळी (RCMS ) वर Digitisation करण्यात आलेल्या अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व 
प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय 
सुधारीत इष्टांक दि.१८.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


अनेकवेळा निरनिराळ्या पद्धतीने इष्टांकात बदल करूनदेखील इष्टांकाची पूर्तता होत 
नसल्याने व शिधापत्रिका व्यवस्थापन woes} (RCMS) वर Digitisation करण्यात आलेल्या 
अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्याच्या संख्येचे अवलोकन केले असता 
अद्यापही विनावापर इष्टांक शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका 
व्यवस्थापन wet (ROMS) वर Digitisation करण्यात आलेल्या अंत्योदय अन्न योजना 
शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येच्या आधारे जिल्हानिहाय सुधारीत इष्टांक देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुका-२०२३/प्र.क्र.८०/ नापु-२८ 


area निर्णय :- 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अन्वये सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७६.३२ टक्के ग्रामीण व ४५.३४ टक्के शहरी लोकसंख्येची 
मर्यादा fest आहे. सबब सुधारीत इष्टांक देताना उपरोक्त मर्यादेसाठी जिल्हा / शहर / गाव हे 
घटक विचारात न घेता राज्य हा घटक विचारात घेऊन, त्यानुषंगाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 
२०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थी समाविष्ट होण्याच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे :- 


१) संदर्भाधीन दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयासोबतचे विवरणपत्र याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


२) अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिकांची व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांची निवड 
करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासमोर दर्ठविलेल्या 
इष्टांकाच्या आकडेवारीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी. 


३) क्षेत्रीय कार्यालयांनी सुधारीत इष्टांकाची पूर्तता करताना वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. 


४) दि. १७.७.२०१३, दि. १७.१२.२०१३, दि. २४.३.२०१५, दि. 93.90.2098, दि. ३.३.२०१७, 
दि. २१.५.२०१८, दि. १६.११.२०१८ व दि. १५.९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये/ 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या सर्वसामान्य सूचना तसेच दि. २१.९.२०१७, दि. २४.१०.२०१७ व 
दि. ८.१.२०२० च्या शासन पत्रान्वये देण्यात आलेल्या सर्वसामान्य सूचना कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०४१७५३२२८३०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
N, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD 


ee 
G AJ A N A N R A M D A S CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=09¢74e56a555b1257e71176f4c700164528f1 bSb3ff7 
3c027668f5ff29c069da, px ICod 10032, st=Maharashtra, 
serial INumber=DEE8A 196FB0BB879933A88F87075CC443D363 
D E S H M U K H 994879D49E0C1BA541465369700, cn=GAJANAN RAMDAS 
DESHMUKH 
Date: 2023.09.04 17:56:12 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, राजशिष्टाचार) यांचे सचिव 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 

५. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व विधान परिषद सदस्य व सर्व विधानसभा सदस्य 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


on SG O&M 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुका-२०२३/प्र.क्र.८०/ नापु-२८ 


१०. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 

१५. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 

१६. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१७. सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

१८. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१९. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

२०. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

२१. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

२२. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई 

२३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
२५. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२८) 


KKAKK 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुका-२०२३/प्र.क्र.८०/ नापु-२८ 


शासन निर्णय क्र. असुका-२०२३/प्र.क्र.८०/नापु-२८, दि. ४ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा, अधिनियम, २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक 

अक्र. जिल्हा अंत्योदय अन्न योजना प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी 

शिधापत्रिका (संख्या) (सदस्य संख्या) 

Es अ परिमंडळ 727 6,70,395 
2 ड परिमंडळ 176 8,88,770 
३ इ परिमंडळ 2,034 19,10,153 
8 फ परिमंडळ 11,197 25,93,949 
षु ग परिमंडळ 1,540 10,62,870 
मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र एकूण 15,674 71,26,137 
नि ठाणे 49,541 5,18,592 
७ । पालघर 98,685 15,36,300 
८ रायगड 84,043 15,74,662 
९ रत्नागिरी 39,255 10,42,042 
| a | सिंधुदूर्ग 21,764 5,94,102 
zz) १ | नाशिक 1,78,760 30,40,525 
१२ | धुळे 76,882 11,86,704 
१३ «| जळगांव 1,37,211 22,86,160 
१४ । नंदुरबार 1,07,306 7,73,523 
१५ | अहमदनगर 89,185 26,73,806 
१६ | पुणे (ग्रामिण) 49,494 24,68,903 
१७ | पुणे हहर) 7,508 13,09,881 
१८ | सोलापूर (ग्रामिण) 52,263 16,13,472 
१९ | सोलापूर (शहर) 6,201 5,15,049 
२० | कोल्हापूर 52,905 23,21,692 
२१ | सांगली 31,577 17,78,789 
२२ । सातारा 27,438 16, 83,280 
२३ । औरंगाबाद 67,328 20,73,901 
२४ | जालना 44,215 13, 84,749 
२५ «| नांदेड 80,016 20,50,024 
२६ «| बीड 39,397 15,75,083 
२७ | उस्मानाबाद 39,228 10,15,978 
२८ । परभणी 44,725 10,91,933 
२९ «| लातूर 43,019 16,53,611 
३० | हिंगोली 30,218 7,27,512 
३१ | अमरावती 1,27,959 14,97,220 
३२ | वाशिम 50,032 8, 15,988 
३३ | अकोला 45,578 11,23,666 
३४ । बुलढाणा 64,275 15,90,435 
३५ | यवतमाळ 1,33,210 15,22,124 
३६ | नागपूर (ग्रामिण) 80,518 14,70,593 
३७ | नागपूर (शहर) 46,266 14,75,888 
३८ । वर्धा 49,962 9,79,782 
३९ | भंडारा 66,745 7,174,236 
४० | गोंदिया 81,954 7,38,027 
४१ | चंद्रपूर 1,42,471 11,37,066 
४२ | गडचिरोली 1,02,492 4,74,593 
राज्याची एकूण 25,05,300 5,92,16,031 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


